माझी वसुंधरा अभियान २.० अंतर्गत प्राप्त बक्षिस 
रकमेमधून हाती घ्यावयाच्या कामांसाठी 
स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी सादर केलेल्या 
सविस्तर प्रकल्प अहवालास (DPR) प्रशासकीय 
मान्यता देण्याबाबत. 
ग्रामपंचायत गव्हाण 
महाराष्ट्र शासन 
पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग 
शासन निर्णय, क्रमांक अभियान-२०२१/ प्र.क्र.५१ (११)/ तां.क.१ 
शाहीद भगतसिंग चौक, मदाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई ४०००३२ 
दिनांक: ०८ जानेवारी, २०२४ 


वाचा: (१) शासन निर्णय, पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग क्र. अभियान-२०२२/ 
प्र.क्र.१२०/ तां.क.१, दिनांक ०५ डिसेंबर, २०२२ 
(२) झासन निर्णय, पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग क्र. अभियान-२०२१/ 
प्र.क्र.५७/ तां.क.१, दिनांक ८ फेब्रुवारी, २०२२ 
(३) प्रशासकीय मान्यता देण्यासाठी गठित समितीच्या दिनांक २९ नोव्हेंबर, २०२३ रोजी 
झालेल्या बैठकीचे इत्तिवृत्त 


प्रस्तावना : 


माझी वसुंधरा अभियान २.० मधील ५ गटातील विजेत्यांचा सन्मान दिनांक ५ जून, २०२२ रोजी 
करण्यात आला असून, या विजेत्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांना रोख रकमांची पारितोषिके व सदर बक्षिस 
रकमेच्या विनियोगाची कार्यपध्दती संदर्भीय क्रमांक (१) येथील दिनांक ५ डिसेंबर, २०२२ च्या शासन 
निर्णयान्वये जाहिर करण्यात आली आहे. त्यानुसार, स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी पारितोषिकाच्या 
रकमेमधून हाती घ्यावयाच्या कामांचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करून त्यास संदर्भीय क्रमांक (२) 
येथील दिनांक ८ फेब्रुवारी, २०२२ च्या शासन निर्णयान्वये मा. प्रधान सचिव, पर्यावरण व वातावरणीय 
बदल विभाग यांच्या अध्यक्षतेखाली गठित समितीकडून प्रशासकीय मान्यता घ्यावयाची आहे. 
२. त्यानुसार, बक्षिस मिळालेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून प्राप्त झालेल्या सविस्तर प्रकल्प 
अहवालास प्रशासकीय मान्यता देण्यासाठी मा. प्रधान सचिव, पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग 
यांच्या अध्यक्षतेखाली दिनांक २९ नोव्हेंबर, २०२३ रोजी झालेल्या बैठकीत स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी 
सादर केलेल्या सविस्तर प्रकल्प अहवालावर चर्चा होवून समितीने शिफारशी केल्या आहेत. समितीने 
केलेल्या शिफारशीनुसार संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सविस्तर प्रकल्प अहवालास प्रशासकीय 
मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः अभियान-२०२१/ प्र.क्र.५१ (११/ तां.क.१ 


शासन निर्णय : 

प्रस्तावनेत नमूद केलेल्या बाबींचा विचार करून माझी वसुंधरा अभियान २.० अंतर्गत 
गव्हाण ग्रामपंचायातीला प्राप्त होणाऱ्या रू. ७५.०० लक्ष बक्षिसाच्या रकमेमधून हाती घ्यावयाच्या 
कामांचा रू. ७५,३५,९१८.०० (पंचाहत्तर लक्ष पस्तीस हजार नऊऱी अठरा रुपये फक्‍त) किंमतीचा 
सविस्तर प्रकल्प अहवाल ग्रामविकास अधिकारी, ग्रामपंचायत गव्हाण यांनी कार्यकारी अभियंता, 
जिल्हा परिषद रायगड यांची तांत्रिक मान्यता घेवून सादर केला आहे. गव्हाण ग्रामपंचायतीने 
सादर केलेला सदर प्रस्ताव मा. प्रधान सचिव, पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग यांच्या 
अध्यक्षतेखाली गठित करण्यात आलेल्या समितीच्या दिनांक २९ नोव्हेंबर, २०२३ रोजी झालेल्या 
बैठकीत विचारात घेण्यात आला. सदर समितीने केलेल्या शिफारशीनुसार, गव्हाण 
ग्रामपंचायतीने सादर केलेल्या एकूण रू. ७५,३५,९१८.०० (पंचाहत्तर लक्ष पस्तीस हजार Asal 
अठरा रुपये फक्त) किंमतीच्या सविस्तर प्रकल्प अहवालातील कामांना या शासन निर्णया 
सोबतच्या जोडपत्र-१ मध्ये दर्शविल्या नुसार खालील परिच्छेद ३ मध्ये नमूद अटी व शातींच्या 
अधिन शासन प्रशासकीय मान्यता देत आहे. 
२. माझी वसुंधरा अभियानांतर्गत गव्हाण ग्रामपंचयातीला “ग्रामपंचायत गट ०१ (१० हजार 
पेक्षा अधिक लोकसंख्या)” कोकण विभागस्तरावर रू. ७५.०० लक्ष रक्कमेचे बक्षिस जाहिर 
करण्यात आले आहे. या बक्षिस रकमेपैकी रु. ३७.५० लक्ष रकमेचा पहिला हप्ता त्यांना वितरीत 
करण्यात आला आहे. सदर बक्षिस रकमेमधून घ्यावयाच्या कामांच्या सविस्तर प्रकल्प अहवाळास 
उपरोक्त परिच्छेद १ प्रमाणे शासनाने प्रशासकीय मान्यता प्रदान केली असल्याने गव्हाण 
ग्रामपंचायतीस बक्षिस रकमेचा उर्वरित रू. ३७.५० लक्ष (रुपये सदतीस लक्ष पन्नास हजार फक्त) 
रकमेचा दुसरा हप्ता महाराष्ट्र प्रदुषण नियंत्रण मंडळामार्फत वितरीत करण्यास शासन मान्यता 
देत आहे. 


३. अटी वशार्ती 

१) सदर सविस्तर प्रकल्प अहवालातील कामांसाठी कार्यान्वयन यंत्रणा ग्रामपंचायत 
गव्हाण राहील. 

२) सदर सविस्तर प्रकल्प अहवालात नमूद केलेल्या कामांच्या अंमलबजावणीचा 
आर्थिक व भौतिक प्रगती अहवाल दर महिन्याच्या ५ तारखेपर्यंत माझी वसुंधरा 
अभियान संचालनालयास पाठविण्यात यावा. 

3) सदर सविस्तर प्रकल्प अहवालातील कामांची अंमलबजावणी प्रशासकीय मान्यता 
मिळाल्या पासून पुढील ६ महिन्यात पूर्ण करावी. 

४) बक्षिस रकमेपेक्षा अधिकचा खर्च झाल्यास तो स्वनिधी मधून करण्यात यावा. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः अभियान-२०२१/ प्र.क्र.५१ (११/ तां.क.१ 


५) सदर सविस्तर प्रकल्प अहवालातील मूळ प्रकल्प किंमतीमध्ये कोणत्याही करणास्तव 
वाढ झाल्यास, त्यासाठी कोणतेही वाढीव निधी / अनुदान उपलब्ध करून दिले 
जाणार नाही. 

४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७/"/५/.॥8॥/१9॥॥8.90०५.॥ या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आळा असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक 
२०२४०१०८१९४२१३८१०४ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षंकित करून 
काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by SURYAKANT KISAN NIKAM 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=ENVIRONMENT 
AND CLIMATE CHANGE DEPARTMENT, 


2.5.4.20=3978ce8e745a91 e056 1f6f9473df7e92873ee7ac8c2f7c49ac 
520e61061ddded, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


K | S A N N | KA M serialNumber=3A94A 1F658A34D45CA2859DBC88DFB40760079B89 
46087EFOFB8BC7CD7314C27, cn=SURYAKANT KISAN NIKAM 
Date: 2024.01.08 19:40:53 +05'30' 
(सु. कि. निकम) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


) मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्राळय, मुंबई, ४०००३२ 
) मा. उप मुख्यमंत्री (गृह व ऊर्जा), यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई, ४०००३२ 
) मा. उप मुख्यमंत्री नियोजन व वित्त), यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई, ४०००३२ 
) मा. अध्यक्ष, महाराष्ट्र प्रदुषण नियंत्रण मंडळ, मुंबई 
५) मा. प्रधान सचिव, पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
) 
) 
) 
) 


सदस्य सचिव, AERTS प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, मुंबई 
विभागीय आयुक्‍त, कोकण विभाग 

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, रायगड 
ग्रामविकास अधिकारी, ग्रामपंचायत गव्हाण 

१०) निवडनस्ती तां.क.१ 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः अभियान-२०२१/ प्र.क्र.५१ (११/ तां.क.१ 


जोडफ्त्र- १ 


शासन निर्णय, पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग क्रमांक अभियान-२०२१/ प्र.क्र.५१ (99)/ तां.क.१, 


दिनांक: ०८ जानेवारी, २०२४ चे सहपत्र 


अ. क्र. कामाचे स्वरूप अंदाजपत्रकिय खर्च रू. 

Chatrapati Shivaji Maharaj Nagar Garden, 

शं ९,९४,८१०.०० 
Kharkopar 
Tree Plantation- Smashan Bhumi and Ground, 

2 8,08, 48.00 
Shelghar 

3 Tree Plantation- Patna Cricket Ground, Koliwada ८,६५,४२१.०० 
Tree Plantation- Chatrapati Shivaji Maharaj Nagar 22 

8 ८,२२,५४०.०० 
Cricket Ground, Kharkopar 
Road Side Tree Plantation@ Gavhan 

4 १२,८३,९४६.०० 
Grampanchayat 
Installation Of ON-GRID Power System- 

द ५,९८,०८१.०० 
Grampanchayat Gavhan 
Installation Of ON-GRID Power System- Ch. 

9 ee 3,90, 802.00 
Shivaji Maharaj Nagar School & Anganwadi 
Installation Of ON-GRID Power System- ZP 

८ | ; ४,३१,८७५.०० 
Primary Marathi School 
Installation Of ON-GRID Power System- Raigad 2 

8 9२२,८८२.०० 
Zilla Parishad Primary School, Shelghar 

| do | O Rejuvenation Of Gavhan Talav ६,४०,८०६.०० 

११ Well Rejuvenation, Near Gavhan Talav (92,499.00 

१२ IEC 3,02,000,00 

एकूण ७५,३५,९१८.०० 


SURYAKANT 


Digitally signed by SURYAKANT KISAN NIKAM 

DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
ou=ENVIRONMENT AND CLIMATE CHANGE DEPARTMENT, 
2.5.4.20=3978ce8e745a9 1 e056 1 f6f9473df7e92873ee7ac8c2F7c49 
ac520e61061ddded, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


serialNumber=3A94A 1 F658A34D45CA2859DBC88DFB40760079B 
8946087EFOFB8BC7CD7314C27, cn=SURYAKANT KISAN NIKAM 
Date: 2024.01.08 19:41:14 +05'30' 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


